महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- संकीर्ण १९२४/ प्र.क्र.१४१/१३स, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, 

मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोबर,२०२४ 


संदर्भ :- या विभागाचे सम क्रमांकाचे दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२४ रोजीचे आदेश. 


शुद्धीपत्रक- 


संदर्भात नमूद केलेल्या शासन आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ६ मधील पाचव्या ओळीत 
“तसेच ज्या प्रकरणी मा.सर्वोच्च / मा.उच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थेची निवडणूक घेण्याचे 
आदेश दिले आहेत अशा सहकारी संस्था” या नंतर “त्याचप्रमाणे ज्या सहकारी संस्थांच्या बाबतीत 
पात्र उमेदवारांना निशाणी / चिन्ह वाटप करून अंतिम fata नामनिर्देशानांची यादी प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे अशा सहकारी संस्था,” हे वाक्य समाविष्ट करावे. 


सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००७२०१२१२०३०२ असा आहे. हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL JAYRAM 
CHAUDHRY 


(अनिल ज.चौधरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सचिव, राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

विभागीय सहनिबंधक/ जिल्हा उपनिबंधक/ उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 
निवडनस्ती, कार्यासन १३-स 


Cc Aw A  -0 


